अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे यांच्या 
अंतर्गत घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प 
गुणनियंत्रण उप विभाग क्र.४, चोंढे व घाटघर 
उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उप विभाग क्र.३, 
भंडारदरा या २ उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापना व रूपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/१०/२०१९ ते 
२९/०२/२०२० या कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४५/१९)/ मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ ऑक्टोंबर, २०१९ 
वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४५/१९)/मोप्र-१, 
दि.१८/१०/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण Weal, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ 
आ.५(१)/३६८६ दि.०४/१०/२०१९ चे पत्र. 
शासन निर्णय : 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, ठाणे 
पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे यांच्या अंतर्गत घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प गुणनियंत्रण उप विभाग क्र.४, 
चोंढे व घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उप विभाग क्र.३, भंडारदरा या २ उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थानेवरील ४१ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“अ*) व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ५९ अस्थायी पदांना 
(विवरणपत्र-“ब*) दि.०१/०३/२०१९ ते दि.३०/०९/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१ 
मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका (४०) वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान (योजनेतर) (०४) (०३) कोकण पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, (४७०१ आय १८९)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. या आदेशान्वये रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या पदांपैकी जे 
पदधारक दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० या कालावधीत सदर पदावर कार्यरत राहतील, त्या 
दिनांकापर्यंतच सदर मुदतवाढ लागू राहील. 
४. सदर आदेश शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ १६/आ.पु.क., 
दि.११/०९/२०१९ अन्वये या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४५/१९)/ मोप्र-१ 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९१०१९१२००४५६९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, . Dighally signed by Ranjt Shivajrao Ahie 
Ranj It DN: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, 
Logs sip आश य OU Walet पा 
5 h IVaj I rao Ah | re Sane aie 12:02:19 +05'30' 
(र. शि. अहिरे) 
सहपत्र :- विवरणपत्रे-*१ ते २” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित. 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे, 
३. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई, 
४. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे, 
५. कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे विभाग, कळवा-ठाणे, 
६. क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. क.अ., आ.(पुनर्रचना) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४५/१९)/ मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 99 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४५/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १८/१०/२०१९ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 
विभाग, कळवा-ठाणे यांच्या अंतर्गत घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प गुणनियंत्रण उप विभाग क्र.४, चोंढे व 
घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उप विभाग क्र.३, भंडारदरा या २ उपविभागातील यांच्या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ. पदनाम घाटघर उदंचन घाटघर उदंचन एकूण 
क्र जलविद्युत प्रकल्प जलविद्युत 
गुणनियंत्रण उप विभाग प्रकल्प उप 
क्र.४, चोंढे विभाग क्र.३, 
भंडारदरा 
as 2 3 1४ | षु 
शिश उप अभियंता 1१ | 1 पै | २ 
२ वैद्यकीय अधिकारी a PF Pa | 
3 कनिष्ठ अभियंता / ४ ४ ८ 
शा.अ. सहाय्यक 
अभियंता श्रे.२ 
४ स्था. अभि. सहायक ४ ४ ८ 
षु वरिष्ठ लिपिक 1१ | 1 पै | २ 
& अधिपरीचारिका a ae PF | व| 
9 मिश्रक 1१ | pF शिका 
कनिष्ठ लिपिक/ ३ ३ द 
टंकलेखक/ 
टंकळेखक/ संगणक 
९ अनुरेखक 1१ | 1 पै | २ 
1१0 ० वाहनचालक 1१ | 1 पै | २ 
|. 'बैक| शिपाई २ २ ४ 
१२ स्त्री-परिचर 1१ | pF शिका 
१३ सफाई सेवक Po pF 1 व| 
१४ चौकीदार 1१ | 1 पै | २ 
एकूण २३ १८ | ४१ | 


नि ् ढी Digitally signed by Ranjit Shivajirao Ahire 
Ranj it S hivaj FAO ON: CN = Ranjit Shivajirao Ahire, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Resources 


A h | re Department 


Date: 2019.10.19 12:02:40 +05'30' 


(र. शि. अहिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४५/१९)/ मोप्र-१ 


'विवरणपत्र-“२” 99 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४५/१९) /मोप्र-१, दिनांक : १८/१०/२०१९ चे सहपत्र. 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, ठाणे पाटबंधारे 
विभाग, कळवा-ठाणे यांच्या अंतर्गत घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प गुणनियंत्रण उप विभाग क्र.४, चोंढे व घाटघर 
उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उप विभाग क्र.३, भंडारदरा या २ उपविभागातील रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना मुदतवाढ कालावधी दि.०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२०. 


अ) घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प गुणनियंत्रण उप विभाग क्र.४, चोंढे 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
शि. संजय कृ. यशवंतराव मुकादम 03 30/08/2032 
२ बाळकृष्ण शि. अधिकारी ३१/०५/२०२६ 
३ APM लक्ष्मण गांगड ३०/११/२०४१ 
४ गणपत पांडुरंग पडवळ प्र.शा. सहा. ac. | १ ३१/०५/२०२० 
4 श्रीम. शारदा STAT परमार सफाइसेवक | ०१ | ३०/०६/२०२१ 
द यशवंत सोमनाथ खडके मजूर ३० २९/०२/२०४० 
७ ART कावजी सोंगाळ ३१/१०/२०२६ 
ह भगवंता चिधू झोले ३०/०६/२०२३ 
९ हनुमंत सयाजी जगनर ३०/०६/२०२८ 
शिश रामा देवजी खडके ३१/१०/२०२७ 
ae रामा देवजी वाघमोडे ३१/०५/२०३१ 
१२ शांकर गोविद पोकळे ३१/०५/२०३३ 
१३ कान्हू राघो धुपारी ३१/०५/२०४० 
१४ हरि भाऊ गांगड ३१/०३/२०२८ 
१५ श्रीम. अनुसया भा. पडवळ ३०/०९/२०२६ 
१६ श्रीम. पदी बुधा भल्ला ३०/०९/२०२६ 
१७ बळीराम बाळू सोडनर ३०/०४/२०२४ 
१८ लक्ष्मण चिमा सुरनर ३०/०६/२०३६ 
१९ मंगेश अनाजी निरगुडे ३०/११/२०२६ 
२० किसन हरि भगत ३०/०९/२०२६ 
२१ नवसू देऊ सोंगाळ ३०/०९/२०२८ 
२२ एकनाथ बाबु सोडनर ३०/०४/२०३९ 
२३ भिका राघो पोकळा ३०/०९/२०२१ 
२४ परसु चिमा गांगड ३१/०५/२०३८ 
२५ गणपत पाली धुपारी ३०/०६/२०३८ 
२६ लक्ष्मण रामा भेरे ३१/०१/२०२२ 
२७ रामचंद्र कुसा गुडनर ३०/०६/२०३५ 
२८ हरि विठोबा गुडनर ३०/०६/२०४१ 
२९ लक्ष्मण रामा पोकळे ३१/१२/२०२७ 
३० काशिनाथ जनार्दन अधिकारी ३१/०७/२०२५ 
३१ लक्ष्मण विठू जगनर ३०/०६/२०३० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०४१९/(प्र.क्र.१४५/१९)/ मोप्र-१ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
३२ बबन आंबो केव्हारी ३०/०९/२०३६ 
33 प्रकाह रामा खडके ३०/०६/२०३६ 
३४ लक्ष्मण विठू सोडनर ३०/०६/२०३६ 
३५ परसु कान्हू गांगड ३०/०६/२०३९ 
3६ कोमलसिंग दौ. सोळूंखे वाहनचालक | 09 | ३१/०५/२०२१ 
एकूण ३६ 
ब) घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्प उप विभाग क्र.३, भंडारदरा 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या पैवा निवृत्तीचा 
दिनांक 
शि लहू येसु करवंदे मुकादम ०२ ३१/०५/२०२० 
२ लक्ष्मण सखाराम पोकळे ३१/०७/२०४१ 
३ चंद्रकांत गुणाजी अस्वले चौकीदार ०२ ३०/०४/२०२५ 
8 भागवत विठ्ठल आव्हाड ३१/०५/२०२० 
4 पुनाजी देवराम मधे स्वच्छक | 09 | ३१/०५/२०२० 
६ वसंत लक्ष्मण खाडे मजूर १८ ३१/०५/२०२३ 
9 तुकाराम श्रावणा मधे ३१/०५/२०२० 
८ नवसु बुधा लोटे ३१/०५/२०२२ 
९ तुळशिराम निवृत्ती खाडे ३१/०५/२०२५ 
| १०_ | बाळू गंगाधर नवले ३०/०६/२०२५ 
p99 | मारुती किसन सोनवणे ३१/०५/२०२४ 
१२ रामनाथ श्रावणा मेंगाळ ३१/०८/२०२१ 
१३ लक्ष्मण ढवळा मधे ३१/०८/२०२१ 
१४ काळू गंगा पथवे ३०/०६/२०२० 
१५ देवराम पांडू मधे ३१/०५/२०२० 
१६ पांडूरंग रामा उघडे ३१/०८/२०२४ 
१७ बुधा भाऊ उघडे ३१/०८/२०२० 
१८ सोमा श्रावणा उघडे ३१/०८/२०२२ 
१९ पांडूरंग येसु धरणे ३१/०५/२०२८ 
२० राजेंद्र परशुराम टिभे ३०/०६/२०२० 
२१ लक्ष्मण गोगा लावरे ३०/११/२०२२ 
२२ लक्ष्मण देवजी वाघमोडे ३०/०६/२०२९ 
२३ लक्ष्मण येसु सोडनर ३०/०६/२०३६ 
एकूण २३ 
एकूण (अ--ब) ५९ 
नष Shivajirao Se 
Anire नन 
(र. शि. अहिरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ५ पैकी ५ 


